मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे 
(MMRDA) राबविण्यात येत असलेल्या 
पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी रुरल 
इलेक्ट्रिफिकेशान कॉर्पोरेशन लि. (REC) या 
वित्तीय संस्थेकडून उभारण्यात येणाऱ्या 
रु.१२,००० कोटी कर्जास शासन हमी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : शाहमी-२०२२/नविवि/प्र.क्र.६३/अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/झा.हमी,दि.२८.४.२००८ 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.८३/नवि-७, दि.१७.८.२०२२ 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०२२/नविवि/प्र.क्र.६३/अर्थबळ, दि.१८.११.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. १८.११.२०२२ च्या शासन निर्णयातील शीर्षका 
मधील  *“ मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाद्वारे” या ऐवजी “ मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाद्वारे ” असे वाचावे. तसेच परि. क्र.४.१० मधील “ मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ 
मध्ये दर सहा महिन्यांनी (३१मार्च/३०सप्टेंबर) उद्योग उर्जा व कामगार विभागास सादर करेल ” 
या ऐवजी “ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर सहा महिन्यांनी (३१मार्च/३०सप्टेंबर) नगर 
विकास विभागास सादर करेल ” असे वाचावे. 


वाचा -१ 
२ 


3 
to} 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१२०९१५५१०८६५०५ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAJARAM 
RANE 


(अ.रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाहमी-२०२२/नविवि/प्र.क्र.६३/अर्थबळ 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 

मुंबई. 

८) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 

९) उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

qo) Ud मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 


93) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती) 
१४ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RET क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅशनल कॉग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, IHS इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-२८. 
२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) अपर मुख्य सचिव (न.वि.-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई-४०००५१. 
२४) वित्त विभाग (साउ /व्यय-३ /त्रद्ष्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


२५) कार्यासन अधिकारी-नवि-७, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 
२६) संबंधित वित्तीय संस्था (विभागामार्फत). 
२७) निवड नस्ती -अर्थबळ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


